गृह (परिवहन) विभागामधीळ प्रादेशिक 
परिवहन अधिका-यांच्या बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०२१५/प्र.क्र.३७ (अ)/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०१५. 


वाचा :- शासन आदेशा क्रमांक : एमव्हीडी-०२१५/प्र.क्र.३७/परि-४, दि. २६/०८/२०१५. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक - २६/०८/२०१५ च्या शासन आदेशान्वये प्रादेशिक परिवहन 


अधिका-यांच्या बदल्यांबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशामध्ये श्री. दुर्गाप्पा 


तुकाराम पवार यांचे बदलीनंतरची पदस्थापना नागपूर TER) तसेच श्री. सर्जराव रामराव शेळके यांची 


सद्याची पदस्थापना नागपूर (ASR) अशी वाचण्यात यावी. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१५०८२६१४५७४०७७२९ असा आहे. हे शासन 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prakash K 111 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Sa b a | e cn=Prakash K Sabale 
Date: 2015.08.26 16:07:43 +05'30' 


(प्रकाश साबळे) 
शासनाचे उप सचिव 


) मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) 

) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद / लातुर / नागपूर (ग्रामीण) 

/ नागपूर (शहर) / मुंबई (पश्चिम) / मुंबई (मध्य). 

) संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचे मार्फत) 

) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/ लातुर / नागपूर. 
) 
) 


निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
निवड नस्ती / परि-४ 


